नांदेड जिल्ह्यातील हदगांव व हिमायतनगर 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.९५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ डिसेंबर, २०२०. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअऔ/ का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/१९४२, दि.२७/०७/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नांदेड जिल्ह्यातील हदगांव व हिमायतनगर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर रस्ते Sulla करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील खालील सस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी. 

i रा.मा.२५९ पासून एकंबा शिरपल्ली | इतर जिल्हा | (०/००ते २७.५०० । प्रमुख 
डोलारी पळसपुर हिमायतनगर पार्डी | मार्ग१४ । २७/५०० कि.मी. जिल्हा 
एकघरी वाशी पर्यंत रस्ता. २७.५०० कि.मी. मार्ग-१०८ 

रा.मा.२५९ ।०.८कि.मी.लांबी 
ओव्हरळॅप 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.९५/नियोजन-२ 


2: यवतमाळ जिल्हासिमा कौठा (जा.) | इतर जिल्हा | (०/००ते २०/००) | २०.०० । प्रमुख 
बोरगडी सिबदरा वडगाव जिरोना । मार्ग १५ २०.०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
तांडा ते वाशी ते राज्यसिमेपर्यंत मार्ग-१०९ 
रस्ता. 

३. यवतमाळ जिल्हासिमा वारंगटाकळी ।|इतर जिल्हा ।(०/००ते २७.५०० | प्रमुख 
धानोरा (जा) बोरगडी हिमायतनगर मार्ग १६ २७/५००) कि.मी. ।जिल्हा 
टेंभी आंदेगाव वाळक्‍्याची वाडी ते २७.५०० कि.मी. मार्ग-११० 
दूधड रस्ता. रा.मा.२५९ ।०.८कि.मी.लांबी 

ओव्हरळॅप 

४. ।जळगावलिगापुर टाकराळा (खु. ।इतर जिल्हा | (०/०० ते २०/००) ४३.०० | प्रमुख 
धानोरा वाळकी खु .शिवणी कोळगाव | मार्ग १४० ।२०.०० कि.मी. । कि.मी. जिल्हा 
रा.मा.२५१ पाथरड रा.म.मा.७५२॥ ।इतर जिल्हा | (0/00 ते &/00) मार्ग-१११ 
उमरी (ज.) वायफना (बु.) येवली मार्ग ४० ६.०० कि.मी. 
आंदेवाडी रस्ता. इतर जिल्हा । (०/०० ते १७/००) 

मार्ग १४२ ।१७.०० कि.मी. 
रा.मा.२६३ ।०.५कि.मी.लांबी 
ओव्हरळॅप 

५. ।आमगव्हाण इरापुर वाकी तळणी | इतर जिल्हा | (०/००ते २८.५०० । प्रमुख 
निवघा येळंब करोडी ते चौफुली । २६ २०/५००) कि.मी. ।जिल्हा 
रस्ता. २०.५०० कि.मी. मार्ग-११२ 

ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ८/००) 

१०७ ८.०० कि.मी. 

रा.मा.२५९ ।१.५कि.मी.लांबी 
ओव्हरळॅप 

६. ।रा.मा.२५९ मरडगा नेवरवाडी उंचाडा | इतर जिल्हा | (०/००ते १३/००) | २९.५०० | प्रमुख 
करमोडी ते प्रजिमा १५ पर्यंत । २८ १३.०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
प्र.रा.मा.६ ते बामणी Gar पांगरी इतर जिल्हा | (0/ood मार्ग-११३ 
निमटोक पिंगळी ते इजिमा 932] 7२९ १६/५०० 
पर्यंत रस्ता . १६.५०० कि.मी. 

प्रजिमा १५ ।१.५कि.मी.लांबी 
ओव्हरळॅप 

प्रजिमा २१ ।१.० कि.मी.लांबी 
ओव्हरळॅप 

७. ।शिवपुरी ada Ree मनुला (बु) | इतर जिल्हा | (०/०० ते १३/००) १३.०० | प्रमुख 
रस्ता. ३० १३.०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 

मार्ग-११४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.९५/नियोजन-२ 


८. ।रा.मा.३६१ जगापुर ते खमगवाडी | इतर जिल्हा | (०/००ते १४.८०० | प्रमुख 
चिंचगव्हाण कार्ला खरबी इजिमा ३५ | ३४ १४/८००) कि.मी. | जिल्हा 
पर्यंत रस्ता. १४.८०० मार्ग-११५ 

कि.मी. 

९. प्रजिमा १२पासून वायफना (बु) | इतर जिल्हा | (०/००ते २२/००) २२.०० । प्रमुख 
वायफना (खु) घोगरी राजवाडी | १४३ २२.०० कि.मी. | कि.मी. | जिल्हा 
रा.मा.२५१ ब्रामणवाडी चिकाळा | रा.मा.२५१ | १.३०कि.मी.लांबी मार्ग-११६ 
दिग्रस ते रा.म.मा.७५२ | रस्ता. ओव्हरलॅप 

7 ०. ।रा.मा.३६१ पळसा गारगव्हाण पिंगळी | इतर जिल्हा | (०/००ते 22/00)| २२.०० | प्रमुख 
उमरी (दर्याबाई) रा.मा.२५१ पर्यंत १३८ २२.०० कि.मी. | कि.मी. | जिल्हा 
रस्ता. मार्ग-११७ 

एकूण २४७.८०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २४७.८ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३०६०.९-- २४७.८) 
म्हणजेच ३३०८.७ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३९.८ कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (१५३२.७५-२३९.८) म्हणजेच १२९२.९५ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१७८६.९४-८.००) म्हणजेच 
१७७८.९४ कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२०१२२२१४०६३४९९१८ असा आहे. 
हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayak 


Prashant oe ee 
Vinayakrao Patil ना 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर कराव) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.९५/नियोजन-२ 


३) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


(२ S&S 


me) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


